महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेवर 
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग भारत 
सरकार, नवी दिल्ली, यांच्या सदस्याला fears 
निमंत्रित सदस्य म्हणून नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.जजाप-२०२०/प्र.क्र.१/का.३. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


वाचा-: 
(१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.जजाप-२०२०/प्र.क्र.१/का.३, दि.२३.०७.२०२०. 
(२) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली, भारत सरकार, दि.१७.११.२०२० 
रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
भारतीय संविधानाच्या ५व्या अनुसूचीतीळ भाग-ख मधील परिच्छेद ४ (9) अनुसार महाराष्ट्र 


राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या शासन 


निर्णयानुसार नवीन मंत्रीमंडळ स्थापनेनंतर महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना 


करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन क्र.२ च्या उप संचालक, आदिवासी कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली, 


भारत सरकार यांच्या पत्रान्वये त्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली, भारत 


सरकार यांच्या प्रतिनिधींना परिषदेमध्ये सदस्य किंवा विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्‍त्‌ करणेबाबत 


विनंती केलेली आहे. सदर बाबत शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


भारतीय संविधानाच्या year अनुसूचीतील भाग-ख मधील परिच्छेद-४ चा उपपरिच्छेद-३ 


अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य 


जनजाती सल्लागार परिषद नियम १९६० च्या नियम-१३ मध्ये मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र Wey जनजाती 


सल्लागार परिषद यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती 


आयोग, नवी दिल्ली, भारत सरकार यांच्या प्रतिनिधींना परिषदेमध्ये विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्‍त 


करण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजाप-२०२०/प्र.क्र.१/का.३. 


२. उपरोक्त विशेष निमंत्रित सदस्यास दि.२३.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 


३व४ नुसार विहित केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१४४०५२२७२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


jigned by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 


Digitally si 
AV | T H A RA DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal Development 
Departm 
25. 


ver 

, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2 692454783803b 1 bf08be0ff2505a01eb578c61 edfbb827457b 
e571 0440067, 


serialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489cal1 
4b4e0f644bf05a04e89c, cn=GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
Date: 2021.03.02 14:44:25 +05'30' 


(भा.र. गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
३. मा.मंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.राज्यमंत्री (आ.वि.) यांचे खाजगी सचिव. 
५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, नवी दिल्ली, भारत सरकार. 
७. सर्व सदस्य/कायम निमंत्रित सदस्य, महाराष्ट्र राज्य्‌ जनजाती सल्लागार परिषद. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
१०.मा.सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य्क. 
११.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
१२.सर्व विभागीय आयुक्त, 
१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१५.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती. 
१६.संचाळक, सामाजिक न्याय, पुणे. 
१७.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक. 
१९.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजाप-२०२०/प्र.क्र.१/का.३. 


२०.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२१.महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.निवासी लेखा परिक्षा, मुंबई. 

२४.सह संचालक, SU व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
२५.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प्‌. 

२६.आयुक्‍त, अनुसूचित जाती जमाती, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

२७.सचिव, लोकसभा सचिवालय, पार्लमेंट हाऊस, नवी दिल्ली. 

२८. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२९.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३०.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३१.निवडनस्ती, कार्यासन क्र.३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


HEHEHE 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


